RNI No. MAHBIL / 2009 / 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक २६ ] 


मंगळवार , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक ५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले 

महाराष्ट्र 

जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे यांजकडून 

शहापूर नगरपंचायत , जिल्हा ठाणे 
( प्रभाग रचनेची सुधारित अंतिम अधिसूचना ) 


परिशिष्ट -७ 


चे 


, 


क्रमांक सामान्य / कक्ष -३ / टे -२ / नपा / श.न.प. / ११ ९ ३ दि . २८/१२/२०२१ .--- मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र 
क्र.रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .१ / का -०६ , दि . ६/२/२०२० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम 
१० ( १ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , ठाणे यांनी शहापूर नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात 
येतील ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा आदेशाचा अंतिम मसुदा क्रमांक महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) परंतुका प्रमाणे आवश्यक असल्यामुळे उक्त 
आदेशाचा मसुदा क्रमांक : सामान्य / कक्ष -३ / टे -२ / नपा / श.न.प. / प्र.र.मा .२०२० / कावि -१०४० , दिनांक २२/११/२०२१ अन्वये शहापूर नगरपंचायत 
क्षेत्रातील सर्व रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . तथापि , 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र . १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र .१३१६ / २०२१ अन्वये दिनांक १५/१२/२०२१ 
रोजीच्या सुनावणीनंतर पारित केलेल्या आदेशानुसार मा.राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक १७/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये आदेश निर्गमित केलेले 
आहेत . मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मा . राज्य निवडणूक आयोगाने उक्त आदेशान्वये अनारक्षित 
करण्यात आलेल्या जागा या सर्वसाधारण व सर्वसाधारण महिलांकरिता अधिसूचित करून भरण्याचा आणि एकत्रित निकाल जाहीर करण्याचा 
सुधारित कार्यक्रम क्र.रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .१ / का -६ , दि . ६/२/२०२० दिनांक १७/१२/२०२१ च्या आदेशा सोबतच्या परिशिष्ट -१ व २ नुसार 
जाहीर केलेला आहे . 

त्यानुसार शहापूर नगरपंचायतीच्या सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र.व ना.मा.प्र.महिला आरक्षणाच्या ऐवजी सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांची 
जागांची सोडत काढण्याची कार्यवाही मुख्याधिकारी , शहापूर नगरपंचायत यांनी दिनांक २३/१२/२०२१ रोजी केलेली आहे . उक्त बाबींचा सर्वंकष 
विचार करुन मी , जिल्हाधिकारी , ठाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश पारित करत आहे . 


( ) 


२ 


शके १ ९ ४३ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , 

अंतिम आदेशाचा मसूदा 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये प्रादेशिक संचालक तथा विभागीय आयुक्त , नगरपालिका प्रशासन कोकण विभाग , कोंकण भवन यांचे पत्र 
क्र.नप -२ / निवडणूक / आरक्षण सोडत / २०२१-२२ / ३ ९ ८ , दि . २७/१२/२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांनी शहापूर नगरपंचायतीच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्या प्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसुचित जाती , अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी 
( अनुसुचित जाती , अनुसूचित जमाती महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


०४ 


३ . 


> 


४ . 


क्रमांक तपशील 

जागांची 

संख्या 
१ . निवडून द्यावयाच्या नगरपंचायत सदस्यांची संख्या 

१७ 
२ . अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०२ 
( क ) नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या जागा परंतू मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती 
याचिका क्र . १ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका क्र .१३१६ / २०२१ अन्वये दिनांक १५/१२/२०२१ रोजीच्या पारित केलेल्या 
आदेशानुसार मा.राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक १७/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये अनारक्षित करण्यात आलेल्या जागांची 
संख्या . 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या 

० ९ 
जागा अनारक्षित केल्याने त्या जागा वगळून ) 
उपरोक्त क्र . ३ पैकी वरील क्र .२ ( अ ) , ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्ग महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

०१ 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग ( मा.सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका क्र .१ ९ ७५६ / २०२१ व रिट याचिका 
क्र . १३१६/२०२१ अन्वये दिनांक १५/१२/२०२१ रोजीच्या पारित केलेल्या आदेशानुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने 
दिनांक १७/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये अनारक्षित करण्यात आलेल्या आहेत . 
सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील जागा ) 

२. त्याअर्थी , क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र . १ / का -०६ , दि . ६/२/२०२० व क्र . रानिआ / नप -२०२० / प्र.क्र .३ / का -०६ , दि .१७ / १२ / २०२१ 
अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून , मी , राजेश नार्वेकर , जिल्हाधिकारी , ठाणे याव्दारे उक्त नगरपंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल , त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशान्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती , आणि महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती , महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


०० 


०० 


५ . 


०८ 


- 


३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


राजेश नार्वेकर , 
जिल्हाधिकारी , ठाणे . 


३ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 

दि . २३/१२/२०२१ . 
शहापूर नगरपंचायत , शहापूर 

परिशिष्ट -२ 
हद्दीची व्याप्ती व वर्णनाबाबत 

शहापूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुका - २०२१-२२ 
प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे प्रभागाची व्याप्ती 

प्रभागाची सीमा 

आरक्षणाची स्थिती 
नांव 

किती जागा कोणत्या 
असल्यास 

प्रवर्गासाठी जसे 
अनु - जाती / अनु - जमाती / 

नागरिकांच्या 
मागसवर्गासाठी या 

स्त्रियांसाठी 
( अनु - जाती / अनु - जमाती / 

नागरिकांच्या 
मागसवर्गासाठी या 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
प्रभाग तांबडमाळ , बेंदवड , उत्तर – मनिष अधिकारी ते पांडू लाश्या धिंडा 

सर्वसाधारण स्त्री 
क्रमांक -01 खानशेत , मोड्कावन , घरापर्यंत 
एकूण लोकसंख्या = 677 

टाका . 

पूर्व - संतोष तेलम ते मनोहर भगत घरापर्यंत . 
अनुसुचित जाती = 05 

दक्षिण – हरिश्चंद्र गोताराने घर ते मधुकर हिलम घर 

पर्यंत . 
अनुसुचित जमाती = 615 

पश्चिम - नामदेव पोपेरे घर ते काशिनाथ चौधरी 

घरापर्यंत 
2 प्रभाग गणेशवाडी उत्तर – गुरुनाथ अप्पा हिलम घर ते सूर्यराव 

सर्वसाधारण 
क्रमांक -02 

घरापर्यंत . 
एकूण लोकसंख्या = 635 

पूर्व- गणेश वाड़ी पाण्याची टाकी ते रमेश बुरसे 
अनुसुचित जाती -27 

घरापर्यंत . 
अनुसुचित जमाती = 370 

दक्षिण – गणेश वाड़ी जि.प.शाला ते एकनाथ पवार 
घरापर्यंत . 
पश्चिम – श्रीराम काबाड़ी ते अशोक चव्हान 

घरापर्यंत 
3 प्रभाग चंदनवाडी , एस.बी. 
उत्तर बाला पाटिल घर ते समर्थ नगर पर्यंत 

सर्वसाधारण 
क्रमांक -03 कॉलेज , चैत्रबन , समर्थ । पूर्व – हिंदूराव घर ते पानसरे घरापर्यंत 
एकूण लोकसंख्या = 684 

नगर -ज्ञानेश्वर नगर . 

दक्षिण – चंदन वाड़ी ते म्हसने घरापर्यंत 
अनुसुचित जाती = 07 

पश्चिम – रखमा भांगरे ते चैत्र बन पर्यंत 
अनुसुचित जमाती = 51 


- 


- 


7 


4 


सर्वसाधारण स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -04 


ब्राम्हणआळी , 
कासारआळी . 


एकूण लोकसंख्या = 619 


अनुसुचित जाती = 49 
अनुसुचित जमाती = 20 


उत्तर 

अजय भातखंडे घर ते मोरेश्वर भगवत 
घरापर्यंत 
पूर्व- विठ्ठल मंदिर ते राम मंदिर पर्यंत 
दक्षिण – तलाठी ऑफिस ते प्रकाश पितले घरापर्यंत 
पश्चिम- यशवंत शेजवलकर घर ते सुभाष अंबवने 
घरापर्यंत 
उत्तर - जोशी घर ते नीलकंठ गावंडे घरापर्यंत 
पूर्व- कल्पना खाटेकर ते शंकर गोडबोले घरापर्यंत 
दक्षिण – जागधिश भट घर ते दत्ता हमने घरापर्यंत 
पश्चिम – माधव ओक घर ते वेलंकर घरापर्यंत . 


5 


अनुसूचित जमाती स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -05 


ब्राम्हणआळी , वृंदावन 
सोसायटी , ज्ञानेश्वर 

नगर . 


एकूण लोकसंख्या = 704 


अनुसुचित जाती = 59 
अनुसुचित जमाती = 111 


भाग एक - अ ( को.वि.पु . ) - ५१-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , 


शके १ ९ ४३ 


6 


सर्वसाधारण स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -06 


गोणेनगर , गवळी पाडा . 

वारघडे नगर . 


, 


एकूण लोकसंख्या = 653 
अनुसुचित जाती = 58 
अनुसुचित जमाती = 32 


उत्तर -किसन ढोनर घर ते गवळी पाडा 
पूर्व - सावली अपार्टमेंट ते मोरेश्वर अपार्टमेंट पर्यंत 
दक्षिण - रानगिर घर ते चिणतामनी आंगन अपार्टमेंट 
पर्यंत 
पश्चिम – सखाराम गोने ते माहुली दर्शन अपार्टमेंट 
पर्यंत 


7 


कस्तुरी , गोपाळनगर , 


सर्वसाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक -07 


वारघडे नगर . 


एकूण लोकसंख्या = 654 
अनुसुचित जाती = 80 
अनुसुचित जमाती = 18 


उत्तर- साइंसानिध्य अपार्टमेंट ते नविन पाण्याच्या 
टाकिपर्यंत 
पूर्व- डी.वाय.एस.पी ऑफिस ते अंजली अपार्टमेंट 
पर्यंत 
दक्षिण -रघुनाथ म्हात्रे घर ते मल्हारी मडके घरापर्यंत 
पश्चिम – सुरेश वेखंडे ते दिलीप भानुशाली घरापर्यंत 


8 


सर्वसाधारण स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -08 


एकूण लोकसंख्या = 724 


आग्रा रोड , सो . द . उत्तर – सावंत विहार अपार्टमेंट ते त्रिमुती अपार्टमेंट 
बसवंत मार्ग व कस्तुरी . | पूर्व- पंचायत समिति ते कावेरी शोपिंग सेंटर पर्यंत 

दक्षिण - खाचने घर ते शिवदे घरापर्यंत 
पश्चिम - विलास क्षीरसागर घर ते गाडेकर 
घरापर्यंत . 


अनुसुचित जाती = 61 
अनुसुचित जमाती = 37 


9 
एकूण लोकसंख्या = 641 


प्रभाग 
क्रमांक -09 


अनुसूचित जमाती 


वारघडे नगर , तावडे उत्तर - वाघ घर ते रमेश दामोदर घरापर्यंत 
नगर , माने नगर , दातार | पूर्व- दीप ज्योति अपार्ट ते जनकल्याण शालेपर्यंत 
वाडा , ब्राम्हणआळी . दक्षिण- गायकवाड घर ते काशीनाथ माने घरापर्यंत 

वेटवेवाडी . पश्चिम- बंड्या गोतारने घर ते पंचायत घर 


अनुसुचित जाती = 34 


अनुसुचित जमाती = 69 


10 


सर्वसाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक -10 


एकूण लोकसंख्या = 717 

अनुसुचित जाती = 42 
अनुसुचित जमाती = 22 


तहसीलदार पंडित उत्तर - रविराज हॉस्पिटल ते बसवंत वाडा ते रेस्ट हाउस 
गुरुजी मार्ग , माने मार्ग , | पूर्व- पोपटशेट वाडा ते लोहार चाल 
आग्रारोड , शांताराम दक्षिण – साबरे ते आनंद कोल्ड्रिग 
कॉम्प्लेक्स , बसवंत पश्चिम- तहसिल कार्यालय ते साईनाथ जनरल स्टोअर 


वाडा , वारघडे 


चाळ , मराठी शाळा , 
पोपटशेट वाडा . ग.वि. 

खाडे विद्यालय , 
उ . जि . रुग्णालय . 


11 


सर्वसाधारण स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -11 


एकूण लोकसंख्या = 630 


जैनमंदिर मार्ग , भेंडी उत्तर - भाऊ जाधव घर ते पोलिस लाईन पर्यंत 
आळी , सोनार आळी , | पूर्व- विजय किरणा ते अशोक गुजरे घरापर्यंत 
ब्राम्हणआळी.कासार दक्षिण - प्रभाकर जोशी घर ते राधाबाई देहेकर घरापर्यंत 

आळी . पश्चिम -सार्वजानिक वाचनालय ते अभय मेडिकल 


अनुसुचित जाती = 19 
अनुसुचित जमाती = 16 


12 


कासार आळी . , 


अनुसूचित जाती 


प्रभाग 
क्रमांक -12 


कासार 
आळी 114 ( क ) 


एकूण लोकसंख्या = 622 


उत्तर- गुरुनाथ परिंगे ते प्रमोद महाले घरापर्यंत 
पूर्व- रविंद्र जुंजारराव ते मयुरेश भोपतराव 
दक्षिण -कुमुदिनी जुंजारराव ते बोलिकर घरापर्यंत 
पश्चिम.- चंद्रकांत सरोदे ते कुशल जुंजारराव घरापर्यंत . 


अनुसुचित जाती = 61 


अनुसुचित जमाती = 08 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक – अ - कोकण विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २८ , २०२१ / पौष ७ , शके १ ९ ४३ 
प्रभाग चाचड वाडा , बौद्ध उत्तर- किशोर ठक्कर घर ते रुक्मिणी स्टोअर 

सर्वसाधारण स्त्री 
क्रमांक -13 वाडा , मुस्लिम मोहल्ला , | पूर्व- अर्जुन कबाड़ी घर ते संतोष काबाडी घर . 
एकूण लोकसंख्या = 751 

जगे आळी , माने मार्ग , दक्षिण -जैन मंदिर ते पांडुरंग पितले घरापर्यंत . 
अनुसुचित जाती = 38 

जैन मंदिर मार्ग . पश्चिम- अबू कासम घर ते बौद्ध वाडा ( कांता 

गायकवाड घरापर्यंत ) 
अनुसुचित जमाती = 69 


14 


सर्वसाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक -14 


एकूण लोकसंख्या = 657 


डोंबिवली बँक , 

उत्तर- जुजर रासवाला घर ते अमित ठक्कर घरापर्यंत 
नवनिर्माण अपार्टमेंट , | पूर्व- एस.एम्.शाह ते जुजर रासवला घरापर्यंत 
मिरची गल्ली , मुस्लिम | दक्षिण – जुनेत शेख ते रोठे चाल पर्यंत 

मोहल्ला , आग्रारोड , पश्चिम- सिद्धिविनायक कृपा अपार्टमेंट ते नवनिर्माण 
मालन , नानाशेठ वाडा . अपार्टमेंट पर्यंत 


अनुसुचित जाती = 12 
अनुसुचित जमाती = 04 


15 


सर्वसाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक -15 


एकूण लोकसंख्या = 751 


आग्रारोड , जगे उत्तर- जयवंत देशमुख ची ईमारत ते कीकाभाई 
स्वामील , बाबाशेठ पूर्व- बकूळ अपार्टमेन्ट ते बाबा शेट चाल 
चाळ , गुजराथी नगर , दक्षिण – वैभव सुरेश जगे यांचे घर ते साखले 

ते 
सावंत विहार , देशमुख | घरापर्यंत 
वाडी उजवा भाग . पश्चिम- सुरेश जगे ते कीकाभाई दुकानापर्यंत 


अनुसुचित जाती = 31 
अनुसुचित जमाती = 11 


16 


सर्वसाधारण स्त्री 


>> 


प्रभाग 
क्रमांक -16 


आग्रारोड , , गंगारोड , 
वाफा रोड , जांभूळ 
पाडा , आनंद दिघे 
विद्यालय , रामबाग , 
के.डी. गांधी कंपाऊंड . 


उत्तर- के.डी. गांधी यांचे घर ते प्रदीप गुजरे घरापर्यंत 
पूर्व- आनंद दिघे विद्यालय ते रामबाग 
दक्षिण – शंकर जोशी यांचे घर ते उबाले घरापर्यंत 
पश्चिम- जितेन्द्र रावल यांची ईमारत के.डी.गांधी यांचे 


एकूण लोकसंख्या = 752 


घर . 


अनुसुचित जाती = 65 
अनुसुचित जमाती = 24 


17 


सर्वसाधारण स्त्री 


प्रभाग 
क्रमांक -17 


- 


> 


एकूण लोकसंख्या = 752 


पेट्रोल पंप , गंगारोड , उत्तर- पेट्रोल पंप ते लक्ष्मी अपार्टमेन्ट 
आग्रारोड , पठाण वाडा , | पूर्व- यूनियन राईस मिल ते बजाज राईस मिल 
गंगादेवस्थान रोड , दक्षिण – आनंत वस्तु भंडार ते बोरकर टेलर 
देशमुख वाडी . 

पश्चिम- वसंत अधिकारी ते दहिलकर घर 


अनुसुचित जाती = 36 


अनुसुचित जमाती = 21 


श्री . विलास बा . पाटिल , 


श्री . वैभव शरद गारवे , 

मुख्याधिकारी , 
शहापुर नगरपंचायत , शहापुर . 


श्री . राजेश नार्वेकर , 
जिल्हाधिकारी , 

ठाणे . 


विभागीय आयुक्त , 


कोकण विभाग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


